महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Seal क्रमांकः प्रतिनि २०१८/(प्र.क्र. ६९ /२०१८)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिळ, २०१८ 


आदेशा 
श्री.रविंद्र गोटे, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत 
मृद व जलसंधारण आयुक्तालयातील उप आयुक्त (प्रशासन) या पदावर प्रथमत: दोन वर्षासाठी खालील 
अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ) श्री.रविंद्र गोटे, अवर सचिव ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला तो आपल्या 
शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार 
शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्यालळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ Belles नियम vo (परिशिष्ट 
दोन ) मधील तरतुदी विचारात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य विभाग व मृद व जलसंधारण विभाग यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपआपसात ठरवाव्यात. 

३. श्री.रविंद्र गोटे, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 
हाताळण्यात येतील. 


ठ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१५२१५६२७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने = 
G aj a n a n 9 वतम न 988a7 हकक 


17272! 
serial =54b1 1b 1ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360f7 
himrao Guray 7 ee 
मि KC) 4.03 15:23:02 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्र्त 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २०१८/(प्र.क्र. ६९ /२०१८)/का.१४ 


षु . 


ios 


. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग / मृद व जलसंधारण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई, 
सह सचिव/उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग / मृद व जलसंधारण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 


. अपर आयुक्त (प्रशासन), मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, पैठण रोड, कांचन वाडी, वाल्मी 


परिसर, औरंगाबाद, 
श्री. रविंद्र गोटे, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


